दुधाचे दात 


- डॉ . नीलिमा गुंडी 


नीलिमाताईंच्या कविता वाचताना 

मुलांचं जग भोवताली फेर धरतं 
मोठं होण्याची उत्सुकता, शाळेतल्या गमती , 
चेटकिणीची भीती, हवेतला पाळणा, 

भाषेचं कुतूहल, 

आजीनं केलेलं पत्राचं कौतुक ! 
कशा बरं इतक्या छान कविता करतात नीलिमाताई ! 


पहा बरं , या कविता वाचता वाचता 


तुम्हालाही एखादी कविता सुचून जाईल ! 
कविता करण्याचा, सुचण्याचा, वाचण्याचा 

आणि ऐकण्याचाही 
आनंद खूप सुंदर असतो ! 


- शोभा भागवत 


दुधाचे दात 
© डॉ. नीलिमा गुंडी 

३ , अन्नपूर्णा 
१२५९ , शुक्रवार पेठ , सुभाषनगर , पुणे - ४११००२ . 
दूरध्वनी क्रमांक : २४४८६०१५ 


। प्रकाशक : 

कजा कजा मरू प्रकाशन 
गरवारे बालभवन , 
सारसबागेसमोर , पुणे - ४११००२. 
दूरध्वनी क्रमांक : २४४४२१०९ 


सौजन्य : 
रमेश गरवारे चॅरिटी ट्रस्ट 


या कविता 
बालभवनमध्ये मजा मजा करणाऱ्या 
दोस्तांना भेट .. . 

नीलिमाताई 


0 प्रकाशन वर्ष : २००६ 


आतील रेखाचित्रे : 
मेघना गोखले 


o मुखपृष्ठ : 

रसिका काळे 


० मुद्रक : 

मंजिरी नागपूरकर 
स्क्रिप्ट आर्ट , 
९१४ सदाशिव पेठ , पुणे - ४११ ०३० . 


किंमत : २५/ 


0 पूर्वप्रसिद्धी : 

सकाळ, लोकसत्ता , निर्मळ रानवारा , प्रतिबिंब आयुष्याचे इत्यादी . 


अनुक्रमणिका 


दुधाचे दात 


बागेत काठी टेकत 
आले माझे आजोबा 
खांद्यावर हात ठेवून 
म्हणतात कसे, "पिंटोबा, 


+ 


35 


काय चाललंय तुझं ? 
येतोस का जरा आत ? 
सांगीन म्हणतो तुला त 
माझ्या मनातली बात ! " 


390 
or 
mp3w9N 


१० . 


दुधाचे दात .... ... .... 
गणिताची गंमत 
जादू . ... . . . 
तिकीट .... 
पाळणा ( रोप वे ) 
सावली . 
आजोळ .. . 
गुपित ... ..... 
गवत 

. . . . . .. . . .. 
काय काय एकेक तहा ...... 
आकाशाचा तब 
कोलंबस ......... 
पत्र . . . . . . 
नवे शब्द . 
दुर्बिणीतून . ... ... . . 
जिना 
शोध .... .. 
थंडीमधल्या उन्हाशी . .... .... 
चाकावरच्या घरात .. 
सहल . . .. . 
घर .. ... . . . 
उडाणटप्पू 


/ 


१२. 


सांगत होते काय काय .... 
त्यांचे लहानपण, 
नोकरीसाठी त्यांनी 
केली कशी वणवण.. . .. . 


१४. 
१५ . 
१६. 
१७. 
१८ . 


F 


. 


+ 


+ 


+ 


+ 


कालपासून आजोबा पात पर 
मित्रासारखे वागतात ! नम 
कालच नाही का पडले 
माझे दुधाचे दात ! लामा 


. 


. 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


२० . 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५ . 


कैरी 


तळे .. . .. . . 


बाळ 


. . . . . . 


गणिताची गंमत 


Mai 


गणिताच्या तासाला 
काय गंमत झाली. .. 
बाईंनी दिली गणिते 
नि मुलींनी नावे लिहिली 


वीतभर नखे 
नि हातभर जटा 
चेटकिणीच्या वाड्यात 
भुयारी वाटा 


लोणी आणि पाणी यांची 
बेरीज केली कोणी 
कोणी मोजली एकत्र 
गाणी आणि नाणी 


फिरवते डोळे 
पुटपुटते मंत्र. .. 
माणसाचे मांजर 
करायचे तंत्र ! 


वजाबाकी करताना तर 
खूपच मजा आली... 
आईपेक्षा मुलगीच 
वयाने मोठी ठरली ! 


भीत कया707 


तिच्या या जादूला 
आम्ही नाही भीत 
शाळेत जाऊन 
आम्ही झालो धीट ! 


( 1 ) 


बाई म्हणाल्या , " तुम्ही 0 
मुली आहात धन्य ! 
उत्तर बरोबर तरी 
गुण तुम्हाला शून्य ! " 


खरं तर जगात 
छान जादू असते ... 
एवढ्याशा बाळाला 
मोठा माणूस करते ! 


तिकीट 


पाळणा ( रोप बे ) 


तिकिटे जमवण्याचा 
छंद आहे मला भारी 
देशोदेशीची कितीतरी 
तिकिटे माझ्या घरी 


गार हवेचे बोट धरून 
मी बसते पाळण्यात , 
सोडत नाही बोट माझे 
आई जरी येते आत ! 


RAMROHAMMARNAMAMMAMMNAMANP 


तिकिटावर असतात 
चित्रे कशाकशाची. .. 
फुलांची नि पक्ष्यांची 
मोठमोठ्या लोकांची ! 


इकडून तिकडे दोरीवरून 
पाळणा जातो भर्रकन , 
पोटामध्ये माझ्या कसा 
खड्डा पडतो धपऽकन ! 


PARNAMAMAMNIWAN 


MPROPRIMARMIRMPARMPADM 


AARAMPROM 


PARWAN 


तिकीट लागता पत्राचा 
प्रवास होतो सुरू 
न्यूयॉर्क ते बुद्रुक . .. 
पत्र जाते तुरुतरु ! 


खाली येते खोल दरी 
वाटे, आपण अधांतरी 
हसत राहते वरवर 
वाटते मला भीती खरी ! 


MARRIAMWAMte 


AMANMOPANWAMMARPAN 


MMMMMMMMARPORAN 


NRNAPA 


Came 


आई म्हणते " गर्दीतून , 
जाईल ना हा नीट ? " 
बाबा म्हणतात, " डकवू या 

१ डोक्यावर तिकीट ! " 


पाळणा थांबतो एकदाचा 
हुश्श करत बाहेर येते 
भीती आणि मस्तीमध्ये 
मी मनात झुलत राहते ! 


सावली 


जाईन तिथे माझ्याबरोबर 
कोण असते सारखी ही ? 
कधी लहान , कधी मोठी 
अशी कशी होत राही ? 


घाबरते की काय ही ? 
राहते मला अगदी चिकटून ! 
चिडवते की काय मला ? 
माझ्यासारखे सारे करून ! 


आजोळ कि 
दाराशीच कळते - 
आजोळ असते आगळे ! 
स्वागताला अंगणात 
रांगोळीतली फुले ! 

ओटीवरती पापड 
वाळवण आजीचे 
काम करतानाही 

बारीक लक्ष तिचे 
माजघरात तिचा 
असतो सतत वावर 
गोधडीच्यासाठी 
अंथरते ती थर 

तिची शिवण घट्ट 
गाठ टोचत नाही 
जुने पुराणे सारे 

धागा जोडत राही ! 
वाचन करता करता 
आजोबा म्हणतात , "चला 
उद्या आपण जाऊ 


उजेडात खेळ हिचे 4 
अंधारात कोठे लपते ? 
इतकी जवळ असते तरी ) 
सारखी गप्प का बसते ? 


आई म्हणते हसून , 
" ती तुझी आहे सावली ! 
तुझ्याभोवती तुझे रूप 
घेऊन फिरते भावली ! " 


नाटक पाहायला ! "ANIKALYAml 


काय असते जादू " T 


TA 


कोण जाणे घरभर ! 
रोजची कडक आई 
होते मुलगी खेळकर ! 


गुपित 


गवत 


MAGAR 


RAPARANAM 


फळीवर डबा, 
डब्यात लाडू , 
लाडवात बेदाणे, 
खाऊ या चला ! 


मऊ मऊ झुबकेदार 
हे तर आहे गवत 
झुळूक येताच कसे 
खुषीत राही डोलत 


अंगणात झाड , 
झाडावर घरटं , 
घरट्यात पिल्लू 


बागेत पायाखाली 
त्याचाच गालिचा 
एका क्षणात जाई 
शीण डोळ्यांचा 


पाहू या चला ! 


A 


CHANA 


कपाटात पुस्तक , 
पुस्तकात गोष्ट 
गोष्टीत चित्र , 
रंगवू या चला ! 


त्याला कुठे कसले 
कोडकौतुक लागते ? 
दगडाच्या फटीतून 
दाढीसारखे लोंबते ! 


गच्चीवर दोस्त 
दोस्तांचे खेळ , 
खेळातलं राज्य , 
घेऊ या चला ! 


जमिनीवर पडतात 
पावसाच्या धारा 
गवत ? छे ! मातीचा 
हा तर शहारा ! 


शेकोटीशी आजी, 
आजीच्या गप्पा , SAMAO 
गप्पातलं गुपित 
ऐकू या चला ! , 


MORAMPARAN 


MAMM 


RAMMAMIN 


140AM 


N 


काय काय एकेक तन्हा ! 


आकाशाचा तंबू 


आकाशाचा तंबू, बिनखांबाचा 
ढगांचा खेळ , चाले कसरतीचा 


आमच्यात किनई 
फटकाही मारतात , 
उड्याही मारतात , 
आईला लाडात 
मिठीही मारतात ! 
शब्दांच्या असल्या 
काय काय एकेक तन्हा ! 


उंचावरती आहे , ढगांचे राज्य 
झाडे चिडीचूप , पाहायला सज्ज 


डोंगराच्या टकलाला, गुदगुल्या करतात 
सूर्याच्या किरणांना, दडवून ठेवतात 


मऊ मऊ ढगांचा, तरंगता गालिचा 
कधी पडणार पाय, चंदाराणीचा ? 


आमच्यात किनई . 
चटणीही वाटतात , 
खाऊही वाटतात , 
मनात तर माझ्या 
काय काय वाटतं ! 
शब्दांच्या असल्या 
काय काय एकेक तन्हा ! 


अंधाराचा पडदा , पडलाच शेवटी 
आता कशा दिसणार , ढगांच्या गमती ? 


www. 


आमच्यात किनई 
घंटाही वाजते , 
थंडीही वाजते , 
ताईदादाचं तर 
अधूनमधून वाजतं ! 
शब्दांच्या असल्या 
काय काय एकेक तन्हा 


कोलंबस 


AAMA 


wweommomemam 


बाजूला होते डोंगर 
मध्येच मोठे तळे 
तळ्यातले पाणी होते । 
निळे , निळे , निळे 


कितीतरी दिवसांत 
आजी नाही भेटली 
आजीसाठी नात 
फुरंगटून बसली 


पाण्यात डोंगर, झाडे 
दिसत होती उलटी 
बोटीला फुटली होती 
भली मोठी शेपटी 


शेवटी घेतले तिने 
पत्र लिहायला 
शब्दासाठी कोण 
बसणार अडायला ? 


खालीवर करती लाटा 
चमचम करते ऊन 
सुळकन् पळे मासा 
कसे ठेवू पकडून ? 


उभ्या आडव्या रेषा 


आजी, तुझी मला 
आठवण येते फार 
उभ्या आडव्या रेषा 
तिने ओढल्या चार 


तेवढ्यात आला नेमका 
हा वादळी वारा 
आईचा जीव अगदी 
झाला घाबराघुबरा 


आईने लिहिला पत्ता 
पोस्टात पत्र गेले 
रेषांचे वळण नेमके 
आजीलाही कळले ! 


म्हणते कशी मला 
तू चित्रासारखा बस 
मी म्हटले, हॅट , 
मी आहे कोलंबस ! 


आजी आली धावत 
नातीला मारली मिठी 
आगळ्यावेगळ्या पत्राचे 
तिला कौतुक किती ! 


( १६ ) 


नवे शब्द 


दुर्बिणीतून 


। 


HAMI 


MARWAM 


पेरू हिरवा, कैरी हिरवी 
गवत हिरवे - हिरवे 
मरवा हिरवा, दूर्वा हिरवी 
पाचू हिरवे - हिरवे 


दुर्बिणीतून बघताना 
एकेक गंमत दिसते 
सूर्यावरून बुधाचे 
टिंब रांगत जाते 


wwwmonia 


wwwwwwwwww 


www 


W 


ड 


कुठे रंग पिवळट हिरवा 
कुठे फिकट हिरवा 
कुठे असतो निळा - हिरवा । 
कुठे गडद हिरवा 


आकाश दिसते खोल 
दिपून जातात डोळे 

एरवी दिसत नाही ते 
1 -दिसते आगळेवेगळे " X 


माझ्या बागेमध्ये आता 
कित्ती हिरव्या छटा ... 
हिरवा एक , हिरवा दोन 
मोजू की काय आता ? 


लांबचे डोंगर, शेते 
नदी नि रस्ते , घरे 
एका क्षणामध्ये कसे 


जवळ येते सारे 


A 


MAMI 


MAM 


o 


काळसर हिरवा, "हिरवाकुट्ट 
निळसर हिरवा हिरवाशार 
नवे शब्द सुचवायला 
आहेच मी तैयार ! 


सारे जग जेव्हा असे का 
नजरेसमोर असते 

काळ - अंतर - वेग यांचे 
APNA गणित आवडू लागते . 


MARAOKMANOthe 


MMMMMMM 


AAAAAAAAAAAA 


লিনা 


DOOXO 


घरापेक्षा घराबाहेर 
मी रमते जास्त 
घरापेक्षा जिनाच 
आहे माझा दोस्त 


हिरव्यागार मेंदीची 
हातावरची नक्षी लाल ! 
छोट्याशा बीमधून 
झाड होते डेरेदार ! 


उगाचच चढउतर 
हा तर माझा खेळ 
उड्या मारत चढताना 
मजेत जातो वेळ ! 


सरड्याच्या अंगावरचे 
रंग कसे बदलतात ? 
अंधारात मांजराचे 
डोळे कसे चमकतात ? 


कठड्यावरून सुर्रकन 
उतरते मी जिना 
लपाछपी खेळताना 
लपते तिथेच पुन्हा ! 


दोरीशिवाय ढगांचा 
झुंबर टांगला कोणी ? 
समुद्राचेच फक्त का 
खारट असते पाणी ? 


टॉमीचा तर मला 
वाटतो अगदी हेवा 
मुटकुळे करून तिथे 
असतो बघावे तेव्हा ! 


इंद्रधनुष्याचे रंग 
लपतात कुठे सगळे ? 
रोजचेच शब्द कवितेत 
वाटतात कसे वेगळे ? 


RAM 


Moswwwwwwwwwwww 


छान रंग दिल्यावर 
जिना दिसतो नवा 
पणजी म्हणते , स्वर्गात 
जायला जिनाच हवा ! 


अवतीभवती खरं तर 
आहे प्रयोगशाळा 
जाता - येता घेईन शोध 
नका हं अडवू मला ! 


( २० ) 


थंडीमधल्या उन्हाशी 


चाकावरच्या घरात : 


M 


commemomm 


MAM 


थंडीमधल्या उन्हाशी 

आहे माझी गट्टी 
कोवळ्या पानांवर ते 

दिसते कसे पोपटी 


आज इथे, उद्या तिथे 
रोज येई गाव नवे 
गाडीत मजाच मजा 
खिडकीत बसून रहावे 


MAHARAM 


पानांमधून त्याची 

चाले लगबग सारखी 
निळ्या पाण्यावरती * / * / 

ते दिसे मोरपंखी 


गाडी धावते पुढे 
मन अडके मागे 
नवी घरे , नवे झरे 
बोलाविती वेगे 


पडद्यामागून घरात 

कवडसा डोकावतो 
ऊन मुठीत धरायचा 

खेळ माझा रंगतो 


कोण्या गावचे कोण 
बसतात शेजारी 
म्हणतात, पुढच्या सुट्टीत 
नक्की या हं घरी ! 


- 


ऊन मोठे लबाड 

येत नाही मुठीत 
ऊब आल्यावरती 

मी असते खुषीत ! 


दिवत जातो , रात्र येते 
गाडीच होते घर 
चाकावरच्या घरात 
मन ठरेना जागेवर 


WAMMAR 


MORA 


WHAAR 


HAMM 


गाडीची अंगाई सुरू 
साऱ्यांना झोप लागे 
सगळ्यांसाठी मात्र 
ड्रायव्हरकाका जागे 


NAVARANAM 


RAMANANAMMARY 
. NPONSONGS 


सहल 


हवीहवीशी हवा 
निळे निळे डोंगर 
राहात होतो आम्ही 
ढगांच्याही वर 


सहलीवरून घरी 
आले आठवड्याने 
दारावरचे कुलूप 
हसले आनंदाने ! 


MAMATA 


रंगीत फुलेच फुले 
होती जिकडे तिकडे 
लाल मातीवरती 
हलका पाऊस पडे 


गेल्या गेल्या आधी * 
झाडांना घातले पाणी 
तालामध्ये पाने व 
गाऊ लागली गाणी 


इतके पडले धुके 
सगळे झाले गुप्त ! 
धबधब्याचा आवाज 
ऐकू येई फक्त ! 


भिंतीवर फिरवला हात 
फोनला म्हटले, हॅलो, 
आठ दिवस आम्ही 
मजा करून आलो ! 


S 


डोळ्यापुढे अजूनही 
ANME दऱ्या खोल खोल... 

घरात चालतानाही 
सावरते मी तोल ! 


सारे होते तसेच , 
तरीही वाटले नवे ! 
सुट्टीमध्ये सहलीला गया 
खरेच जायला हवे ! 


wwesonam 


AL 


BILITIL 


AMNAMA 


AMMA 


ANMAN 


उडाणटप्पू 


कैरी AR 


कुठे चालू कुकुच कूऽऽ 


कुठे चाले कुहू कुहू 
श्री कशी गप्प राहू ? 


पहाटेच्या अशा वेळी 


बाबा आणतात मंडईतून 
टणक , मोठी, हिरवी कैरी 
पन्हं करू की करू सार ? 
आईला पडतात प्रश्नच भारी 


ताजी हवा खात मी 
एका दमात चढते टेकडी 4 
एक माकड नेमके तेव्हा 
झाडावरती घेते उडी ! Ram 


मी घेते कैरी हातात 
हिरव्या रंगात जाते बुडून 
हलकेच फिरवते हात 
वासही घेते मन भरून . । 


हळूच येतो एक किरण 
चिंचेची पाने पाचूची ! 
पायांना वाटते मजाचमजा 
लुसलुशीत गवताची 


आईला म्हणते हळूच मी , 
कच्चं खाणं चांगलं ना ? 
दिवसभर आम्हाला तू 
मीठ नि कैरीच दे ना ! 


www 


पहाटेची वेळ मला - 
छान उडाणटप्पू करते - 
सुट्टीमध्ये दिवसभर 
तीच लय अंगात भिनते ! 


अख्खी कैरी असते तशीच 
अजून चिरलीसुद्धा नाही 
तरी कशाने तोंड माझे 
आंबटतुरट होत राही ? 


( २६ ) 


तळे 


पर बाळ 


बागेमध्ये आहे एक 
खूप मोठे तळे 
तळ्यामध्ये आहेत 
लाल - पांढरी कमळे 


आई एके आई 
आई दुणे आई 
आईशिवाय बाळाला 
जरा करमत नाही 


कमळे डुलती पाण्यावर 
भुंगा मागून धावे 


एकटेच आवाज काढते ! 
मला तर वाटते चक्रम ! 
भूक लागणे हाच 
याचा मोठा पराक्रम ! 


WWMAR 


MANIAM 


तळ्याच्याच काठाशी 
आहे एक गुलमोहर 
लालबुंद पडते त्याची 
सावली त्या पाण्यावर 


याच्या फिरण्यासाठी 
सारी तयारी जय्यत 
मी आपला बिचारा 
बसतो पाढे म्हणत ! 


wwwwwwAM 


Moswwws 


RAM 


जोरात येते झुळूक 
पाणी हसू लागते 
तरंग पसरत जाताना 
तळेच कमळ बनते ! 


माझ्याकडे लाडात जेव्हा 
बघते बाळ हसून 
त्याच्यावरचा सारा राग 
जातो मी विसरून ! 


Ja 


New 


गरवारे बालभवनची मुलांसाठी 

सुंदर दुर्मिळ पुस्तकं 


गरवारे बालभवनची मुलांसाठी 

सुंदर दुर्मिळ पुस्तकं 
मांजरांची वरात 

दबियांचे प्राणी 
शोभा भागवत 

शोभा भागवत 
बिल्लियों की बारात 

इठलाती गुठली 
RAD अरविन्द गुप्ता 

1- अरविन्द गुप्ता 

FUN WITH SEEDS 
कि . रु. १५/ 

कि . रु. १५ / 
शहाणी मुलं - छान मुलं लाल फुगा देणारं झाड 
फंग क्वो लंग अल्बर्ट लामोरिस The Giving Tree 

शेल सिल्वरस्टाइन 
Shel Silverstien 


अगठ्याची चित्रं 


तूच का ग माझी आई ? || 

पी. डी, ईस्टमन 


अक्षर चित्रं 


Millions of Cats 

Wanda Gag 


अरविन्द गुप्ता 


विष्णुपंत चिंचाळकर 


Haryam Rahmat Evini 


Are You MyMother : 

P. D .Este 


THUMBPRINTS 
कि . रु . १०/ 


कि . रु. १५/ 


कि . रु. १०/ 


Little Children Help 

Fung Qo Lang 


THE RED BALLOON 
Albert Lamorisse 

कि . रु . १५/ 


उडणारी मुलगी 


पानांचे प्राणी 


कि . रु. २०/ 


कि . रु . १०/ 


खट्याळ 
है उंदीर 


PICTURE 
STORIES 
NIKOLAI RADLOV 

| कि . रु . १०/ 


जॉन योमैन 


अरविन्द गुप्ता 


अरविन्द गुप्ता 
अनुवाद - शोभा भागवत 
कि . रु. १५ / 


कि . रु . १०/ 


कि . रु . १०/ 


कजा कजा मरु प्रकाशन 
गरवारे बालभवन, सारसबागेसमोर , पुणे - ४११००२. फोन : २४४४२१०९ . 


कजा कजा मरु प्रकाशन 


गरवारे बालभवनची मुलांसाठी 

सुंदर दुर्मिळ पुस्तकं 


शिनची तीनचाकी सायकल 
( लातसुहारू कोडामा 


जॉनी अॅपलसीड 

| अलीकी 


मनरो लीफ 


ANCP 


Johnny Appleseed 

Aliki 
कि . रु . १५/ 


कि . रु . १५/ 


कि . रु. १५ / 


अमर पत्र 
चीफ सिएटल 


पाच चिनी भाऊ 


क्लेअर हचिट बिशप आणि कुर्त वीज 


Web of Life 
Chief Seattle 
कि . रु.१५/ 


कि . रु. १५ / 


कजा कजा मरु प्रकाशन 


